महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र. ०९ /१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चोक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ जुन, २०१८ 


संदर्भ :- १) सा .प्र.वि.शा.आ.क्र.कअनि १११६/प्र.क्र.११/१४ब, दिनांक २७.०५.२०१६ 
2) सा.प्र.वि.शा.आ.क्र.कअनि १११६/प्र.क्र.११/१४ब, दिनांक २९.०७.२०१६ 
३) समक्रमांकाचे दिनांक १७.१०.२०१६ रोजीचे आदेश 


आदेठा 


श्री.सं.शि.पाटील, कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग यांची संदर्भाधीन क्र.१ च्या आदेशान्वये वित्त 
विभागामध्ये बदलीने पदस्थापना करण्यात आली असून संदर्भाधीन क्र. २ च्या आदेशान्वये श्री. पाटील यांना वित्त 
विभागामध्ये रूजू होण्याकरिता दिनांक २९.०७.२०१६ रोजी कार्यमुक्त करण्यात आले होते. 
२. तदनंतर, श्री.सं.शि.पाटील, कक्ष अधिकारी यांच्या सेवा गृहनिर्माण विभागाच्या अधिपत्याखालील 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्ष 
कालावधीसाठी सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत. श्री.सं.शि.पाटील हे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण येथे दिनांक 
०५.११.२०१६ पासून कार्यरत असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक ०४.११.२०१७ रोजी संपुष्टात 
आला आहे. 
३. सदर आदेशान्वये, श्री.सं.शि.पाटील, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीवरील सेवा प्रत्यावर्तित 
करण्यात येत असून त्यांनी तत्काळ वित्त विभागात रूजू व्हावे. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२७१५०४३३९१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 


Imtiyaz gee 
Mushta que Kazi Serine 45 ees oe a 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्री.सं.शि.पाटील, कक्ष अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बांद्रा, मुंबई. 
प्रत, 


) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बांद्रा, मुंबई 

३) सह/उप सचिव (आस्थापना), वित्त विभाग/गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) उप सचिव (झोपसु-१, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

) fas नस्ती / संग्रहार्थ. 


